सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
राज्यातीलचारप्रादेशिक मनोरुग्णालयाकरीता 
कापडचोपड (लिनन) व इतर बाबींची खरेदी 
या बाबीसाठी लेखाशिर्ष ४२१०१११९ अंतर्गत 
२१ - पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टा खाली 
खरेदी करण्यासाठी रु. १,०९,९८,९७०/- 
(अक्षरी रु.एक कोटी नऊ लाख अठयानऊ 
हजार नऊडो सत्तर फक्त.)इतक्या रकमेची 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १२ ऑगस्ट , २०२१. 


१) सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/ कापड- 
चोपड (लिनन)/प्रशा.मंजुरी/टे-२/माआ/६१३१-४५/२०२१ , दिनांक ०९.०७.२०२१. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्रर४०/आरोग्य-८ , दिनांक 
२६.०७.२०१७ 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. खरेदी-२०१८/प्र.क्र१७/आरोग्य-८ , दिनांक 
१७.०२.२०१८ 

४) उद्योग संचालनालय मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, मुंबई यांचे आदेश 
क्र.भांखस/हातमागकापड/दरनिश्चिती/(३०)/२०२०-२१/सी-१४१ दि.२२.१०.२०२० 

५) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक २६.०६.२०२१ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 

सहसंचाळक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई कार्यालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
०९.०७.२०२१ च्या प्रस्तावात नमूद केल्यानूसार सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्यातील चार 
प्रादेशिकमनोरुग्णाळयाकरीता कापडचोपड (ead) व इतर बाबींची खरेदी या बाबींसाठी लेखाशिर्ष 
४२१०१११९ अंतर्गत २१ - पुरवठा व सामुग्री या उदिष्टा खाली खरेदी करण्यासाठी रु.१,०९,९८,९७०/- 
(अक्षरी रु.एक कोटी नऊ लाख अठयानऊ हजार नऊडी सत्तर फक्त.) रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. . 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधिन दि. 
०९.०७.२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता 
कापड-चोपड(लिनन) खरेदीसाठी अंदाजित रक्‍कम रु. १,०९,९८,९७०/- (अक्षरी SUH कोटी नऊ लाख 
अठयानऊ हजार Aal सत्तर फक्त.) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या 
वित्तीय वर्षामध्ये मागणी क्र.आर -१ ४२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०१-नागरी आरोग्य सेवा ८००- इतर खर्च ११०-६-पंचवार्षिक योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) 
(०५) मध्यवर्ती मनोरुग्णालय २१- पुरवठा व सामुग्री(४२१० १११९) मंजूर असलेल्या रु. १,१०,००,०००/- 


(अक्षरी रु.एक कोटी दहा लाख फक्त) 


इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात येणार 


आहे.सदर खरेदीसाठीचे प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठीचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे. 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 


। NAME OF LINEN APROX. शिंगी PUNE RMH THANE RMH NAGPUR RMH RATNAGIRI Total Total Cost 
R. RATE Requi 
N rment 
0 
Total Total Total Total Amount | Total Total Total Total (5+6+ | (12x 3) 
Requi | Amoun Requi Requi | Amount Requi | Amount 8+10) 
reme | t reme reme reme 
nt for nt for nt for nt for 
2020- 2020- 2020- 2020- 
21 21 21 21 
1 | Lop 2___| | 3 | je ps | 6 | 7 हिज | 9 | 10 11 12 he ae | 
उदयोग संचालनालय मध्यवती 
भांडार संघटना मुंबई यांचे 
दरनिश्‍चितीवरील बाबी 
1 | White Bedsheet 261.29 ee 1. 1233 322170.57 | 1880 491225.2 100 26129 | 3213 | 839524.77 
(60"x90") 
2 | Green Bedsheet 282.19 | 1500 423285 | 1233 347940.27 | 1880 530517.2 | a 4613 | 1301742.47 
(60"x90 
3 | Blue/Pink Bedsheet 282.19 | 1500 423285 | 1233 347940.27 | 1880 530517.2 50 14109.5 | 4663 | 1315851.97 
(60"x90") 
el Solapuri Chadar 344.90 | 1400 482860 | 1850 638065 500 172450 100 34490 | 3850 | 1327865 
(60"x90") 
5 | Small Sataranjj 145.53 | 1400 203742 | 1850 269230.5 eel 136798.2 100 14553 | 4290 | 624323.7 
(3'x6') 
a Honycomb Towel 62.71 | 1800 112878 | 3700 232027 | 1880 117894.8 300 18813 | 7680 | 481612.8 
(30"x60") 
7 | Woolen Search 321.00 | 1000 321000 500 160500 500 160500 xe = 2000 | 642000 
Cloth 54 
al Astar Cloth (Jecket) 56.00 (ied i 1000 56000 500 28000 [= शिक 1500 | 84000 
36" 
| 3 Sataranji (12"x15") 1455.39 | 0] pO | 80 | 116431.2 50 72769.5 | 0] pO 130 | 189200.7 
1 | Superfine Blanket 507.00 | 1400 709800 | 1727 875589 500 253500 बि =. 3627 | 1838889 
o | 60'* 90' 
1 | Bhojan Patti 1.50 * 224.44 200 44888 500 112220 500 112220 a शिक. 1200 | 269328 
1 10" 
Total 2721738 3478113.81 2606392.1 108094.5 8914338.41 
TENDER ITEM 
1 | Patients Uniform 117.18 | 2900 339822 2900 339822 | 2050 240219 | 1050 123039 | 8900 | 1042902.00 
2 | Cloth for Gents 60" 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-८ 


(Colour - Sky Blue) 


Patients Uniform 
Cloth for Female 
60" (Colour - 
Maroom) 


117.18 


2900 


339822 


2900 


339822 


2040 


239047.2 


1050 


123039 


8890 


1041730.20 


TOTAL 


679644 


679644 


479266.2 


246078 


2084632.20 


GRAND TOTAL 


3401382 
.00 


4157757.8 
1 


3085658.3 
0 


354172. 
50 


10998970.6 
1 


०२. वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सहसंचालक (अससंर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांनी प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) खरेदी करण्यास सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षामध्ये लेखाशिर्ष ४२१०१११९ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या 
रु.१,१०,००,०००/- (अक्षरी रु.एक कोटी दहा लाख फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून अंदाजित 
रु. १,०९,९८,९७०/- (अक्षरी रु.एक कोटी नऊ लाख अठयानऊ हजार नऊशे सत्तर फक्त) इतक्या 
रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासाठी सादर करावयाची प्रमाणपत्रे (परिशिष्ट-अ) व 
विनियोग प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. 

०३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१)सदरहू साहित्य सामुग्रीची आवश्‍यकता खातरजमा/मागणी याची शहानिशा / खातरजमा 
करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू साहित्य सामुग्रीचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी 
(तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर 
तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. आणि त्यानंतरच या बाबींची 
खरेदी करण्यात यावी. 

3 )शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित पध्दतीने खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-८ 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 
५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य fafrdar (specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 
६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर 
पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
७) तसेच प्रादेशिक मनोरुग्णालया करिता कापड-चोपड(लिनन) व इतर बाबींच्या खरेदीसाठी 
अंदाजित रक्कम रु.१,०९,९८,९७०/- (अक्षरी रु.एक कोटी नऊ लाख अठयानऊ हजार AHal 
सत्तर फक्त.) इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
लेखाशिर्ष ४२१०१११९ अतर्गत २१-पुरवठा व सामग्री मध्ये मंजूर असलेल्या .रु.१,१०,००,०००/- 
(अक्षरी रु.एक कोटी दहा लाख फक्त) इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा . 
सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच, 
या बाबींच्या खरेदी fe wah (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
८) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 
९) सदर बाबींवरील खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मंजुर अनुदानातुन व प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 
१०)शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 
११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेशा निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
१२)सदर प्रस्तावातील बाबींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान केल्यानंतर, खरेदी करावयाच्या 
बाबींमध्ये बदल झाल्यास किंवा अन्य उपकरणे/साहित्य/औषधे खरेदी करावयाची असल्यास 
तसेच खरेदी करावयाच्या औषधे व औषधी साहित्या यांच्या विनिर्देश/प्रमाणक यांच्या दर मात्रेत 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.१५४/आरोग्य-८ 


बदल करावयाचा असल्यास या सर्व बाबीं करिता शाक्‍तीप्रदत उच्चाधिकार समितीची मान्यता 

घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी,आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य 

अभियान, मुंबई यांची राहील. 

०४. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी, आरोग्य सेवा 
संचाळनालय व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा उपविभाग-दोन 
मधील अनु क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच 
विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१६१७३६९२१७ 

असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 


LAHANE LAHANE 

VIJAYKUMAR jaxmanrao 

LAXMANRAO Date: 2021.08.12 
15:39:23 +05'30' 


(वि.ळल.लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 


qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 
११) अधिकक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


